RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No. PCE/ 069/ 2013 - 2015 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ३९ ] 


गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४ - ३० , २०१५ / आश्विन २-८, शके १९३७ 


[ पृष्ठे १६ , किंमत : १९ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१५ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - ३५१५ /२७० /प्र.क्र . १५४ / २०१५ / नवि -९. - ज्याअर्थी, धरणगाव शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम 
३१ चे उप- कलम (१ ) नुसार अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टीपीएस-३५०३/ २२५३ / प्र.क्र . ८५ (इ)/ २००५/ नवि - ९, दिनांक १८ ऑगस्ट २००६ 
अन्वयेमंजूर केली असून ती दिनांक ३ ऑक्टोबर २००६ पासून अंमलात आली आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे धरणगाव येथील गट क्रमांक ५७७/१ - ब मधील ०. ५० हेक्टर क्षेत्र (यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले 
आहे ) उक्त विकास योजनेत अस्तित्वातील इंदिरा गांधी ज्युनियर व सिनियर कॉलेज या सार्वजनिक व निम - सार्वजनिक विभागात समाविष्ट आहे; 

आणि, ज्याअर्थी, उक्त जागेसंदर्भात मा . उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल रिट याचिका क्रमांक १०१५३ / २०१३ दाखल असून 
मा . उच्च न्यायालयाने उक्त विकास योजनेत दुरुस्ती करण्याबाबत आदेशित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त क्षेत्र योजनेत अस्तित्वातील इंदिरा गांधी ज्युनियर व सिनियर कॉलेज या सार्वजनिक व निम- सार्वजनिक विभागातून 
वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे ( यापुढे एकत्रितपणे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे) आवश्यक झाले आहे , असे राज्य शासनाचे मत 
झाले आहे; 

आणि आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १- क , क) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासन खाली जोडलेल्या अनुसूचित नमूद उक्त 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्यासाठी प्रस्तुतची सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. उक्त फेरबदलासंदर्भात काही सूचना / 
हरकती असल्यास त्यांनी ही सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत सहायक संचालक , नगररचना, जळगाव शाखा, डी हॉल , 
दुसरा मजला, जुने बिजे मार्केट , जळगाव या पत्त्यावर लेखी स्वरूपात पाठवाव्यात. प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी सहायक 
संचालक , नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव यांची उक्त अधिनियमाचे कलम १६२ चे उप - कलम ( १) अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत 
असून त्यांनी त्यांचा अहवाल शासनास उपरोक्त मुदत संपल्यानंतर ३० दिवसांत सादर करावा. 

उक्त फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत सूचना/ भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ पुढील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
उपलब्ध राहील . 

(१) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४ - ३० , २०१५ / आश्विन २ - ८, शके १९३७ 


( १) सहायक संचालक , नगररचना, जळगाव शाखा , जळगाव 


( २) मुख्याधिकारी, धरणगाव नगर परिषद , धरणगाव , जिल्हा जळगाव 
सदर सूचना विभागाच्या www. maharashtra. gov. in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. 


अनुसूची 


जागेचे वर्णन 


प्रस्तावित फेरबदल 


उक्त विकास 
योजनेतील प्रस्ताव 


२ 


मौजा धरणगाव येथील 
गट क्रमांक ५७७/१ - ब 
मधील ० . ५० हेक्टर क्षेत्र, 


अस्तित्वातील इंदिरा गांधी मौजा धरणगाव येथील गट क्रमांक ५७७ / १- ब मधील ०. ५० हेक्टर 
ज्युनियर व सिनियर कॉलेज क्षेत्र अस्तित्वातील इंदिरा गांधी ज्युनियर व सिनियर कॉलेज या 
या सार्वजनिक व निम- सार्वजनिक सार्वजनिक व निम - सार्वजनिक विभागातून वगळून रहिवास विभागात 
विभाग . 

समाविष्ट करणेबाबत . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

___ रा. शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated , 14th August 2015 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 3515 /270 /CR - 154 /2015 /UD - 9. -Whereas, the Government has sanctioned the Second 
Revised Development Plan of Dharangaon Municipal Council (hereinafter referred to as the " said 
Development Plan" ) vide Urban Development Departments Notification No. TPS - 3503/ 2253/ CR- 85( E) / 
2005 /UD - 9, dated the 18th Augest , 2006 under sub - section (1) of Section 31 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as the " said Act") 
which has come into force with effect from the 3rd October 2006 ; 

and whereas , in the said Development Plan , the area admeasuring about 0 . 50 Hectare bearing Gat 
No. 577 / 1 - B of Mauze Dharangaon , District Jalgaon is included in Public & Semi-Public Zone as existing 
Indira Gandhi Jr. & Sr. College, (hereinafter referred to as the “ said Lands" ); 

and whereas , the Writ Petition No . 10153 /2013 in Bombay High Court bench at Aurangabad 
regarding said land and High Court ordered to correct the said Development Plan ; 

and whereas, the State Government is of the opinion that, it is necessary to urgently delete the 
allocation of Public & Semi- Public Zone as existing Indira Gandhi Jr. & Sr. College over the said Land 
and to designate the lands so released for the Residential Zone. (hereinafter collectively referred to as 
the " said Modification "); 

Now therefore , in exercise of the powers vested under Section 37 (1 - A - A ) of the said Act, the 
Government hereby publishes this notice for inviting suggestions / objections from the general public in 
respect of the said Modification , as specified in the Schedule , within a period of one month from the date 
of publication of this notice in the Official Gazette . Any suggestions / objections in respect of the said 
Modification should be forwarded to the Assistant Director of Town Planning, Jalgaon Branch , Jalgaon , 
having his office at D -Hall, 2nd floor. Old B . J. Market, Jalgaon , who has been appointed as the officer 
to hear suggestions / objections in respect of the said Modification and submit his report to the Government 
within 30 days after the expiry of the above mentioned period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४ - ३०, २०१५ / आश्विन २ - ८ , शके १९३७ 


३ 


This Notice showing the said Modification shall be kept open for inspection at the following offices 
on all working days for the period of one month . 

( 1) The Assistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , Jalgaon . 
(2) The Chief Officer, Dharangaon Municipal Council, Dharangaon , District Jalgaon . 
This Notice shall also be available on the State Government web site "www .maharashtra . gov.in 

Schedule 
Sr. Description of land 

Proposal in the said 

ProposedModification 
No . 

Development Plan 


1 The area admeasuring about 

0 .50 Hectare bearing Gat No. 
577 / 1 - B ofMauze Dharangaon 
Shivar. 


Public & Semi-Public Zone 
as existing Indira Gandhi 
Jr. & Sr. College . 


(i) The allocation of Public & 
Semi-Public Zone as existing 
Indira Gandhi Jr . & Sr. College 
over the area admeasuring 
about 0 .50 Hectare bearing Gat 
No .577 / 1 - B ofMauze 
Dharangaon Shivar, is 
proposed to deleted and the 
land so released is proposed 
to be included in Residential 
Zone. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

R. S . CHOUHAN, 
Section Officer to Government. 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

विभागीय आयुक्त यांजकडून 

प्रारुप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या.- २/ जमीन - ४/ ३१९७२/ २०१५. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून विभागीय आयुक्त , नाशिक यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक ३ नोव्हेंबर २००५, भाग एक , नाशिक 
विभागीय पुरवणी याद्वारे असे घोषित केले होते की , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार संरक्षित वने यांच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली 
नाही. मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग 
मिळण्यास शासन हक्कदार आहे , अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेषकरून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी/पडीक जमिनी (यात यानंतर जिचा 
“ उक्त जमीन ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील . 

आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमीन राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे. 

त्याअर्थी, आता भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याची कलमे ४ व १७ व २९ याद्वारे तसेच[ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली] शासकीय अधिसूचना 
महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी - १०८१/ एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून विभागीय 
आयुक्त , नाशिक विभाग , याद्वारे - 

( क) असे घोषित करतात की, उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनाशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस लागू असण्याचेबंद होईल . 
( ख) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग ) यासोबतच्या अनुसूची अनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( घ ) राखीव वनाच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून पेठ 
तालुक्याचा प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी , उपविभाग दिंडोरी यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४ - ३० , २०१५ / आश्विन २ - ८ , शके १९३७ 


( ड) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२, १५ व १६ यान्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्यानेदिलेल्या कोणत्याही आदेशावर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणीकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव मौजे माळेगाव 
गट क्षेत्र 

चतुःसीमा 
क्रमांक उत्तर 

दक्षिण 

पश्चिम 


हे . आर 

४ . ७२ 


मा . गट नंबर 


फॉ . ग . नं . १०८ , 
मा . ग. नं . ३०९ , 
नवा १६८ . 


२ , १०७ . 


मा . ग . नं. जुना 
३०९ 
नवा १६८ . 


गट नंबर ३०९ , 
जुना १६८ नवा 
व गावठाण. 


०० . ७३ 


मा . ग. नं . ६२ 


मा . ग. नं . ५२ , ५४ 
मा . ग. नं . ४३ 


मा . ग.नं . ६२ 
मा . ग. नं . ६६ , ६७ 


२. १२ 


मा . ग. नं . ६५ 


मा . ग .नं . ५२ 
मा . ग .नं . ५८, ६० , 
६१ , ६२ . 
मा . ग. नं . ६२ 


०० . ८८ 


मा . ग. नं. ७० 


फॉ . ग. नं . ६३ 
मा . ग. नं . ८५, ९९ 


१०४ 


१. ६८ 


मा . ग. नं . ६२, ६५ 
फॉ . ग . नं . १०८ , 
मा . ग. नं . १०५, १०७. 


मा . ग . नं . ८५ , 
१०३, १०५. 


फॉ . ग .नं . १०८ , 
मा . ग .नं . ९९ , 
गावठाण डुकरभुजी . 
ग . नं . १२४ 
मौजे आमडोंगराची 


१२२ 


१ . ६९ 


मा . ग . नं . ९२ 


७२ 


१७. ५३ 


मा . ग. नं. १२३ 
मौजे महाविरची 
शीव . 


मा . ग. नं . 
७० , ७१ . 


मा . ग.नं . १२१ 
मा . ग.नं . 
७३, ७४ , ७५, 
९१ , ९२, १९३, १२५ . 
मा . ग. नं . १२४ 


शीव . 


YU 


१२६ 


१. ९८ 


मा . ग . नं . १२५ 


मा . ग.नं . १२७, १२९ 


१३१ 


२ . ४६ 


मा . ग . नं. १२० 


०० . ३७ 


मौजे आमडोंगरा 
गावाची शीव . 
मा . ग. नं. १३० 
मा . ग .नं . ९० 
मा . ग .नं . ११९ , १३२ 
१३३ , १३४ . 
मा . ग . नं . १३७, १४३ 


मा . ग.नं . ९० 


५ .०४ 


मा . ग . नं. ११७ 


१४२ 


००. ३१ 


मा . ग .नं . १३२ मौजे म्हसगणची शीव 
मा . ग . नं . ९०, ९५ मा . ग.नं . ९५ 
मा . ग. नं . १२६, १३६ मौजे म्हसगणची शीव 
१३७, १४३. 
मा . ग. नं . १४४ मा . ग .नं . १४३ 
मा .ग .नं . १५१ , १५२ , मौजे म्हसगणची शीव 
१५४ , १६६, १६७ , 
१८० . 
मा . ग .नं . १५४, १५६, मौजे म्हसगणची शीव 
१५७ . 


१४९ 


१७. २९ 


मा . ग .नं . १३७, १४१ 
मा . ग . नं. १४८ , ३०९ 
जुना व नवा १६८ . 


मा . ग . नं . १४४ , १४५, 
१४७. 


१५५ 


१ . ०६ 


मा . ग .नं . १५४ 


मा . ग . नं . १५४ 


एकूण 


५७. ८६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले . 

विभागीय आयुक्त, 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ८ सप्टेंबर २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४ - ३०, २०१५ / आश्विन २ - ८ , शके १९३७ 


५ 


Speciman Notification 


No.RB /Desk -Il/Land -4 /31972 /2015 .- Whereas the Commissioner of Nashik has, in exercise of the powers conferred 
by Section 29 of the Indian forest Act, 1927 ( 16 of 1927) vide Maharashtra GovernmentGazettle , Part -l, Suppliement 
dated 3rd November 2005 , the Notification , Commissioner of Nashik , declared that the provisions of Chapter IV of 
PROTECTED FORESTS of the said Act shall be applicable to the Forest -Land / Waste -Land which is not included in 
the Reserved Forest butwhich is the property ofGovernment, or over which the Government has proprietary rights , or to 
the whole or any part of the forest -produce of which the Government is entitled , more specifically mentioned in the 
Schedule Appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land ") as a protected forest; 


and whereas , the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Indian 
Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a Reserved Forest; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act , 1927 ( 16 
of 1927) read with the GovernmentNotification , Revenue and Forests Department, No. FLD . 1081- F -6 , dated the 21st 
October 1981 (issued in exercise of the powers conferred by sub -section (4) of Section 3 of the Bombay Commissioners 
of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958 ) the Commissioner ofNashik hereby , 


( a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased to apply to 

the said land ; 


(b ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as Reserved Forest 


(C) specifies the situation and limits ofReserved Forests as per the Schedule Appended hereto ; and 


( d ) appoints the Sub -Divisional Officer , Sangamner, Sub -Division Sangamner, District Ahmednagar in charge of 

the Sangamner Taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised within 
the limits of the Reserved Forest, or in or over any forest produce , and to dealwith the same as provided in 
Chapter II of the said Act; 


( e ) appoints the Collector, Ahmednagar , to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 

Officer under Section 11, 12 , 15 and 16 of the said Act . 


Schedule 


District Nashik , Taluka Peth , Village Malegaon 


Gat No . 


Area 


Boundries 


North 


South 


West 


East 

4 


5 . 


2 
H . Are 


4 .72 


G . No. 2 
107 


G . No. old 
309 New 168 


Forest 
G . No . 108 
G . No. 309 
New 168 . 


G . No . old 
309 New 168 
and Gavthan . 


00 .73 


G . No.62 


G . No. 52 


G .No. 52 , 54 


G .No . 62 


2 . 12 


G . No . 65 


G .No. 58 , 60 , 


G . No. 66 , 67 


G . No. 43 
61, 62 


00 .88 


G . No. 63 


G . No . 62 


G . No . 62 , 65 


G . No. 70 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४ - ३० , २०१५ / आश्विन २ - ८ , शके १९३७ 


Schedule - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


H . Are 


104 


1.68 


Forest 


G . No. 
85 , 99 


G . No . 85 , 
103 , 105 


G . No. 108 
G . No . 
105 , 107 


Forest G . No . 108 
G . No. 99 
Gavthan 
Dukarbhuji 


1 .69 


G . No. 123 


G . No. 92 


G . No. 121 


G . No . 124 


17 . 53 


G . No. 70 , 71 


Boundry of 
Village 
Mahavirchi. 


G . No. 73 , 74, 
75 , 91, 92 , 
193 , 125 . 


Boundry of 
Village 
Aamdongara . 


126 


1 . 98 


G . No. 125 


G . No . 124 


Boundry of 
village 
Aamdongara . 


G . No . 
127 , 129 


131 


2 .46 


G . No. 130 


G . No. 120 


G . No . 132 


Boundry of 
villageMahsgan . 


00 . 37 


G . No . 90 


G . No . 90 


G . No. 90 , 95 


G . No . 95 


135 


5 .04 


G . No . 117 


G .No 119 ,132 , 
133 , 134 . 


G . No. 126 , 136 , 
137 , 143 . 


Boundry of 
Village Mahsgan . 


142 


00 .31 


G . No . 137, 143 


G . No . 137 , 141 


G . No . 144 


G . No. 143 


149 


17 . 29 


G . No . 
144 , 145 , 147 


G . No 
148 , old 309 
new 168 . 


Boundry of 
Village Mahsgan . 


G . No 
151, 152 , 
154 ,166 , 
167 , 180 . 


155 


1. 06 


G. No. 154 


G . No . 154 


G . No. 154 , 
156 , 157 . 


Boundry of 
Village Mahsgan . 


Total 


57 .86 


By order and in the name ofthe Governor ofMaharashtra , 


EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner , 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 8th September 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४ - ३०, २०१५ / आश्विन २ - ८ , शके १९३७ 


७ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ___ मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 
११ अन्वये. 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धि 
जिल्हा जळगाव 

पुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्रमांक भसंपादन/ एसआर- १/ २००८. ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) 

जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 

भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक 

( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
संकीर्ण-११/ २०१४/प्र.क्र . ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात 

याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 

अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 

करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे; 
खंड ( झेड-ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता __ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या भाग , जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 

अनुसूची - एक 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा 

जमिनीचे वर्णन 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव , गाव नशिराबाद 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा त्यांची आवश्यकता भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत 

१ 
जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 

( हेक्टरमध्ये ) 
कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित 

१८४७ 
करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

१६३२ 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे १६३१/१ + २ पै . 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत , (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
कारणे नमूद करावीत); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 

१६०२ पै. 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , १८६० पै. 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे.(नियुक्ती करणे 

१८६१ पै. 
आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ); । 

अनुसूची - दोन 
त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार प्रकल्पाचे नाव - जळगाव विमानतळ धावपट्टी व विस्तारीकरण 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा कोणताही प्रकल्पकार्याचेवर्णन - नशिराबाद येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे 
भार करणार नाही. 

समाजाला मिळणारे लाभ - विमानसेवेची सुविधा 


२ 


१६३५ पै . 
१६३६ पै . 
१६३७ पै . 
१६३८ पै. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४ - ३० , २०१५ / आश्विन २ - ८ , शके १९३७ 


अनुसूची - तीन 

गहाण/ अभिहस्तांतर, देवाण - घेवाण याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त 
विस्थापन नाही 

जमिनींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात करण्यात आलेले कोणतेही करार 
अनुसूची - चार 

किंवा त्यासंबंधात करण्यात आलेला कोणताही खर्चकिंवा सुधारणा 

संपादन जमिनीच्या अंतिमरित्या संपादन करण्यात येईल अशा भागासाठी 
प्रकल्प पूर्वीच पूर्ण झालेला असून मूळ भूसंपादनातून सुटलेली लगतची 

भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी संपादन अधिनियमाच्या कलम ११ 
उर्वरित जमीन भूसंपादन करणेत येत असल्याने सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची 

( ४) अन्वये दुर्लक्ष करील . 
आवश्यकता नाही . 
अनुसूची - पाच 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी आवश्यक आहेत त्याबद्दल 

नाशिक विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल तर संपादन अधिनियमाच्या 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील -- 

कलम २१ ( १) अन्वये तशा अर्थाची एक अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल . संपादनाचे काम 
उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव . 

जर अंशत : किंवा संपूर्णत : सोडून देण्यात येईल तर ती वस्तुस्थिती 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - उपविभागीय अधिकारी, जळगाव ___ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर अधिसूचित करण्यात येईल . 
भाग , जळगाव. 

___ उक्त जमिनींचेनकाशे उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग , नंदुरबार 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध आहेत . 
त्या अधिसूचनेचा तपशील- क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-१/ २००८ , 
दिनांक २३ जुलै २०१५ . 

कार्यकारी अभियंता, नंदुरबार मध्यम प्रकल्प, नंदुरबार यांनी त्यांचेकडील 

पत्र क्रमांक धुमप्रविक्र -२/ भूसं/ ४०८१/ सन २०१०, दिनांक २० सप्टेंबर 
टीप. - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भारतीय विमान प्राधिकरण व 

२०१० अन्वये संपादन अधिनियमाच्या कलम ४० प्रमाणे उक्त जमिनींचे 
उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये 

शीघ्र संपादन करण्याची विनंती केली आहे , असे शीघ्र संपादन करणे 
निरिक्षण करता येईल . 

आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री झाली आहे . सबब, मी संपादन 
रूबल अग्रवाल , अधिनियमाच्या कलम ९ प्रमाणे सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
जिल्हाधिकारी, जळगाव अभ्यास करण्याच्या अटीतून सूट देत आहे . 

तथा समुचित शासन . सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
जळगाव, ६ ऑगस्ट २०१५ . 

हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 

६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 
__ आदेश 

अनुसूची 
क्रमांक भूसंपादन/ कावि/ एसआर- ६/ २०१० . - ज्याअर्थी, उपविभागीय जिल्हा नंदुरबार , तालुका नंदुरबार , गाव चौपाळे 
अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना असे वाटते की , सोबतच्या 

गट नंबर 

संपादित करावयाचे क्षेत्र 
अनुसूचीमध्ये ज्यांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे, अशा जमिनी 

१ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी” असा करण्यात आला आहे ) 

( हे . आर) 
उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात ९१/ १ - ब 

__ ० ०५ 
आला आहे) आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ; 

९१ / १ - अ 

० १० 
त्याअर्थी, आता भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 

९२/ २ 

० ०६ 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यापुढे 

९२/ ३ 

० १४ 
ज्याचा निर्देश “ संपादन अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) हा 
महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ११ ( १) च्या उपबंधान्वये ज्यासाठी जमिनी आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक आहे ते सार्वजनिक प्रयोजन लघु पाटबंधारे योजना, चौपाळे, योजनेच्या 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा असण्याचा संभव आहे . 

मुख्य कालव्यावरील एस्केप चॅनल कामासाठी भूसंपादन . 
उक्त जमिनींमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी 

नंदकुमार बेडसे , 
ताकीद देण्यात येते की , उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींवर 

उपविभागीय अधिकारी, 
नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकाच्या किंवा अन्य व्यक्तींच्या कामात 

नंदुरबार भाग, नंदुरबार . 
त्यांनी अडथळाकिंवा व्यत्यय आणू नये . ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या 
तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी न मिळवता विक्री/ भाडेपट्टा/ 

नंदुरबार , ४ सप्टेंबर २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४ - ३० , २०१५ / आश्विन २ - ८, शके १९३७ 


नगराध्यक्षा यांजकडून 
शिंदखेडा नगरपंचायत , शिंदखेडा 

शुद्धीपत्रक 
क्रमांक न. पं. ७८/ २०१५/ शुद्धीपत्रक . - महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
भाग एक , नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ ते 
जुलै १, २०१५ मध्ये खालील दर्शविलेल्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 
या ऐवजी 

___ असे वाचावे 
( १) परिच्छेद एक मध्ये , कलम २१ सह कलम २३ (१ ) 
१९६६ च्या कलम २३ (१ ) 

सुनंदा रविंद्र माळी, 

नगराध्यक्षा, 
नगरपंचायत , शिंदखेडा, 

तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे . 
शिंदखेडा, १४ सप्टेंबर २०१५. 


आता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम 
३७ ( १) अन्वये उद्घोषित करण्यात येते की , उपरोक्त किरकोळ बदलाबद्दल 
जर कोणाला काही आक्षेप अगर सूचना असतील तर त्या त्यांनी ही 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
एक महिन्याच्या आत अध्यक्ष, शिरपूर - वरवाडे नगरपरिषद यांना लेखी 
सादर कराव्यात . 

उक्त कालावधीत आलेल्या सूचना किंवा आक्षेप सदरहू किरकोळ 
बदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर करतेवेळी विचारात 
घेतली जाईल . 

उक्त बदल दर्शविणारा नकाशा नगरपरिषद कार्यालयात लोकांना 
पाहण्यासाठी कार्यालयीन वेळी पहावयास मिळेल . 

एम. टी . पाटील , 

___ मुख्याधिकारी, 
शिरपूर - वरवाडे नगरपरिषद, 

शिरपूर , जिल्हा धुळे . 
शिरपूर , १० सप्टेंबर २०१५. 


___ No . 78/ 2015 / Corrigendum. -In the Maharashtra 
Government Gazette, Part - 1 , Nashik Division, 
Supplementary, Thursday to Wednesday, June 25 
to July 1 , 2015 there are some corrections as per 
below . 

1 . Para 2 read " Section 21 with Section 23 ( 1) ” 
in place of " Section 23 (1 ) " 

2 . Para 3 read “ section 23 (2)” in place 
of " 23 ( 1) ” 
SUNANDA RAVINDRA MALI, 

President, 
Shindkheda Nagar Panchayat, 

Shindkheda , District Dhule . 
Shindkheda, 14th September 2015. 


No . 3350 / 2015 .- The Development Plan of 
Shirpur -Warvade (old limit ) prepared by the 
Municipal Council for the whole under the 
jurisdiction and is sanction by Government of 
Maharashtra Urban Development Department 
under notification No . TPS- 1013/ 88 / CR. 27/ 2013 / 
UD - 9 , dated 25th September 2013 and as came 
into force. 

Whereas in Sanction Development Plan of old 
limit 9 meter DP Road is passes through C . T. S . 
No . 1325 from the east site to west site . DP Road 
passes through C . T . S . No . 1325 is deleted as 
shown in plan and sanctioned by Hn . General 
Board of Municipal Council Resolution No. 218 , 
dated 27th February 2015 . 

In pursuance of sub-section (i) of Section 37 of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 suggestion or objection of any person with 
respect to proposed notification are invited not 
later than one month from the publication of this 
notice in the Maharashtra Government Gazatte 
and it will be considered before submitting the 
proposed notification to the Government for 
sanction plan showing the above proposed 
notification is kept for public inspection at Municipal 
Council during office houres on working day. 


मुख्याधिकारी यांजकडून 

शिरपूर - वरवाडे नगरपरिषद , शिरपूर 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ 

( १ ) अन्वये. 
क्रमांक ३३५० / २०१५ .-शिरपूर - वरवाडे शहराची मूळ हद्दीची विकास 
योजना शासनाकडून नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस 
१०१३/ ८८ / प्र .क्र . २७ / २०१३/ नवि- ९ , दिनांक २५ सप्टेंबर २०१३ पासून 
अंमलात आली आहे ; 
___ ज्याअर्थी, शिरपूर - वरवाडे नगरपरिषदेच्या मूळ हद्दीची विकास योजनेत 
सि . स. नं. १३२५ मधून ९ मीटर रुंदीचा पूर्व- पश्चिम रस्ता आरक्षणात 
दिसून येतो. सदर सि . स . नं . १३२५ मधून जाणारा पूर्व- पश्चिम 
९ मीटर रुंदीचा रस्ता विकास योजनेतून कायमचा काढून टाकणेस 
मे . जनरल बोर्ड, ठराव क्रमांक २१८, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ 
रोजी मंजुरी दिलेली आहे. 


M . T. PATIL , 

Chief Officer, 
Shirpur-Warvade Municipal Council, 

Shirpur, District Dhule . 
Shirpur, 10th September 2015 . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४ - ३० , २०१५ / आश्विन २ - ८ , शके १९३७ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विकास -१/ कृउबास/ धरणगाव / संचा. प्रसिद्धी/ १०२७१/ सन २०१५ .- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम , १९६७ चे 
नियम ८१ प्रमाणे निवडणुकीचा निकाल जाहीर झालेनंतर कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम १४ ( ४) ( अ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारान्वये मी , संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती, धरणगाव या बाजार समितीच्या 
सन २०१५- २०१६ ते २०२० -२०२१ या कालावधीसाठी झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (सोसायटी) मतदारसंघ, 
ग्रामपंचायत मतदारसंघ, व्यापारी मतदारसंघ , हमाल / मापाडी मतदारसंघातून निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . निवडून आलेल्या सभासदाचे नाव निवडून आलेल्या सभासदांचा पूर्ण पत्ता 

ज्या मतदारसंघातून निवडून 
आले आहे तो मतदारसंघ 


२ 


पवार सुनिल दत्तात्रय 
चव्हाण संभाजी शिवाजी 


चांदसर बु., तालुका धरणगाव 
सावदे प्र. चा , एरंडोल 


मराठे देविदास आनंदा 


भालगाव बु., तालुका एरंडोल 
जवखेडे खु ., तालुका एरंडोल 
धरणगाव, तालुका धरणगाव 


चमगाव , पो . सोनवद , तालुका धरणगाव 


एरंडोल , तालुका एरंडोल 


पाटील महारु गोविंदा 
माळी पुनीलाल भादु 
पाटील रंगराव दोधु 
महाजन रविंद्र शांताराम 
मराठे सिंधुबाई भास्कर 
पाटील निर्मलाबाई प्रभाकर 
पाटील भिमराव बाबुराव 
कंखरे मनोज पुना 


जनरल ( सर्वसाधारण ) सोसायटी मतदारसंघ 
जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
( महिला राखीव) सोसायटी मतदारसंघ 
( महिला राखीव) सोसायटी मतदारसंघ 
( इतर मागासवर्ग) सोसायटी मतदारसंघ 
( विमुक्त भटक्या जाती - जमाती ) 
सोसायटी मतदारसंघ 
जनरल ( सर्वसाधारण) ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
जनरल ( सर्वसाधारण) ग्रामपंचायत मतदारसंघ 


धरणगाव, तालुका धरणगाव 


बोरगाव , तालुका धरणगाव 


शेरी, पो. झुरखेडा, तालुका धरणगाव 


मु . पो . धरणगाव 


भोणे बु., तालुका धरणगाव 
हिंगोणे बु., तालुका धरणगाव 


पाटील प्रतिभा दिनेश 
पाटील मंगला जगन्नाथ 
पवार मिलींद पंढरीनाथ 
पाटील सुभाष रामचंद्र 


वनकोठे , तालुका धरणगाव 


( अनु. जाती - जमाती) ग्रामपंचायत मतदारसंघ 


( आर्थिक दुर्बल घटक) ग्रामपंचायत मतदारसंघ 


पिंप्री बु., पो. पिंपळकोठा , 
तालुका एरंडोल. 
मु. पो. धरणगाव, तालुका धरणगाव 
मु . पो . एरंडोल , तालुका एरंडोल 
मु . पो. धरणगाव , तालुका धरणगाव 


काबरे विठ्ठल रमेश 
बिर्ला जगदिश पितांबर 


व्यापारी मतदारसंघ 


व्यापारी मतदारसंघ 


चौधरी गंभीर माणिक 


हमाल / मापाडी मतदारसंघ 


संजय राऊत, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव , १० सप्टेंबर २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४ - ३०, २०१५ / आश्विन २ - ८ , शके १९३७ 


११ 


आदेश 


३ 


क्रमांक विकास - १/ कृउबास/ पाचोरा/ संचा. प्रसिद्धी/१०२७४ / सन २०१५ .- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम, १९६७ चे 
नियम ८१ प्रमाणे निवडणुकीचा निकाल जाहीर झालेनंतर कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४) ( ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारान्वये मी, संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पाचोरा या बाजार समितीच्या 
सन २०१५ -२०१६ ते २०२० - २०२१ या कालावधीसाठी झालेल्यापंचवार्षिक निवडणुकीत विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (सोसायटी) मतदारसंघ, 
ग्रामपंचायत मतदारसंघ, व्यापारी मतदारसंघ, हमाल/ मापाडी मतदारसंघातून निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . निवडून आलेल्या सभासदाचे नाव निवडून आलेल्या सभासदांचा पूर्ण पत्ता 

ज्या मतदारसंघातून निवडून 
आले आहे तो मतदारसंघ 


शिंदे सतिष परशराम 


पाटील प्रताप हरी 


पाटील दिलीप मन्साराम 


देवरे दिनकर माधवराव 


पाटील विकासराव पंडीतराव 


पाटील दत्तात्रय वामनराव 


मराठे उद्धव दत्तु 
शिंदे सिंधुताई पंडीत 
बोरसे सुनंदाबाई शंकर 
भोसले अॅड. विश्वासराव राघो 


विवेकानंदनगर, पाचोरा 

जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
आमडदे, तालुका भडगाव 

जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
निंभोरी , तालुका भडगाव 

जनरल ( सर्वसाधारण ) सोसायटी मतदारसंघ 
लासुरे , तालुका पाचोरा 

जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
गुढे, तालुका पाचोरा 

जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
व्ही . आय . पी . कॉलनी, पाचोरा 

जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
पिंप्री बु., पो . पिंपळगाव हरे, तालुका पाचोरा जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
विवेकानंदनगर , पाचोरा 

( महिला राखीव) सोसायटी मतदारसंघ 
कुहाड खु., तालुका पाचोरा 

( महिला राखीव) सोसायटी मतदारसंघ 
पिंपरखेड , तालुका भडगाव 

( इतर मागासवर्ग) सोसायटी मतदारसंघ 
कजगाव, तालुका भडगाव 

(विमुक्त भटक्या जाती - जमाती) 

सोसायटी मतदारसंघ 
शिंदाड , तालुका पाचोरा 

जनरल ( सर्वसाधारण) ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
खेडगाव नंदीचे, तालुका पाचोरा 

जनरल ( सर्वसाधारण) ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
तारखेडा बु ., तालुका पाचोरा 

( अनु. जाती- जमाती) ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
निंभोरा, तालुका भडगाव 

( आर्थिक दुर्बल घटक) ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
शिवाजी चौक, पाचोरा 

व्यापारी मतदारसंघ 
विवेकानंदनगर , पाचोरा 

व्यापारी मतदारसंघ 


पाटील मंगेश सुमेरसिंग 


पाटील नरेंद्र विक्रम 
पाटील पंढरीनाथ गोविंदराव 


वाघ वसंत झिपरु 


पाटील विश्वास वामन 


सिसोदिया संजय छगनलाल 


मोर रामचंद्र शांतीलाल 


शा . गनी शा . चाँद 


हनुमाननगर, पाचोरा 


हमाल/ मापाडी मतदारसंघ 


संजय राऊत , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, जळगाव . 


जळगाव , १० सप्टेंबर २०१५ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४ - ३०, २०१५ / आश्विन २ - ८ , शके १९३७ 


आदेश 


क्रमांक विकास- १ / कृउबास/ पारोळा/ संचा. प्रसिद्धी/ १०२७२/ सन २०१५. - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम, १९६७ चे 
नियम ८१ प्रमाणे निवडणुकीचा निकाल जाहीर झालेनंतर कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४) ( अ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारान्वये मी, संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पारोळा या बाजार समितीच्या 
सन २०१५ -२०१६ ते २०२०- २०२१ या कालावधीसाठी झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत विविध कार्यकारी सहकारी संस्था ( सोसायटी) मतदारसंघ, 
ग्रामपंचायत मतदारसंघ, व्यापारी मतदारसंघ, हमाल/ मापाडी मतदारसंघातून निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ. क्र . निवडून आलेल्या सभासदाचे नाव 


निवडून आलेल्या सभासदांचा पूर्ण पत्ता 


ज्या मतदारसंघातून निवडून 
आले आहे तो मतदारसंघ 


पाटील चतुर बाबुराव 
पाटील प्रेमानंद भटा 
पाटील पंढरीनाथ काशिनाथ 
पाटील बळवंत नामदेव 
पाटील मधुकर कौतिकराव 
पाटील योगेश निळकंठ 


दळवेल , तालुका पारोळा 
कंकराज, तालुका पारोळा 
तरडी , तालुका पारोळा 
अंबापिंप्री, तालुका पारोळा 
धुळपिंप्री, तालुका पारोळा 
टेहु, तालुका पारोळा 
महावीरनगर , पारोळा 
चोरवड, तालुका पारोळा 
तामसवाडी, तालुका पारोळा 
गजानन हौसिंग सोसा., पारोळा 
चबुत्रे , तालुका पारोळा 


मोरे पराग वसंतराव 


पाटील आशालता सुर्यकांत 
पाटील रेखा सतिषराव 


जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
( महिला राखीव ) सोसायटी मतदारसंघ 
( महिला राखीव) सोसायटी मतदारसंघ 
( इतर मागासवर्ग) सोसायटी मतदारसंघ 
( विमुक्त भटक्या जाती - जमाती) 
सोसायटी मतदारसंघ 
जनरल ( सर्वसाधारण) ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
जनरल ( सर्वसाधारण ) ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
( अनु . जाती - जमाती) ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
( आर्थिक दुर्बल घटक ) ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
व्यापारी मतदारसंघ 


पाटील अमोल चिमणराव 


वंजारी पोपट भजनु 


पाटील यशवंत गोविंदा 
पाटील सुनिल अभिमन 
सरदार भाईदास नथ्थु 
पाटील दगडू तुळशिराम 
पिंगळे दीपक मधुकर 
वाणी प्रकाश नामदेव 
मराठे राजू भिका 


बाहुटे , तालुका पारोळा 
मंगरुळ, तालुका पारोळा 
तरडी , तालुका पारोळा 
मुंदाणे प्र .अ., तालुका पारोळा 
जडे गल्ली, पारोळा 


कासार गल्ली, पारोळा 


व्यापारी मतदारसंघ 


राजीव गांधीनगर, दिल्ली दरवाजा, पारोळा हमाल /मापाडी मतदारसंघ 


संजय राऊत, 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


जळगाव , १० सप्टेंबर २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४ - ३०, २०१५ / आश्विन २ - ८ , शके १९३७ 


१३ 


आदेश 


क्रमांक विकास - १/ कृउबास/ चाळीसगाव / संचा. प्रसिद्धी/ १०२७३/ सन २०१५.- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम , १९६७ 
चे नियम ८१ प्रमाणे निवडणुकीचा निकाल जाहीर झालेनंतर कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ (४) ( ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारान्वये मी , संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती, चाळीसगाव या बाजार 
समितीच्या सन २०१५- २०१६ ते २०२० -२०२१ या कालावधीसाठी झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत विविध कार्यकारी सहकारी संस्था ( सोसायटी) 
मतदारसंघ, ग्रामपंचायत मतदारसंघ, व्यापारी मतदारसंघ, हमाल / मापाडी मतदारसंघातून निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . निवडून आलेल्या सभासदाचे नाव निवडून आलेल्या सभासदांचा पूर्ण पत्ता 

ज्या मतदारसंघातून निवडून 
आले आहे तो मतदारसंघ 


पाटील किशोर भिकन 
पाटील सरदारसिंग लालसिंग 
पाटील विश्वजीत वाल्मिक 
पाटील रोहिदास लाला 
पाटील महेंद्र सिताराम 


वाबळे बळवंतराव विठ्ठलराव 


वाघ बारीकराव रामभाऊ 
पाटील शोभाबाई आबा 
भवर अलकनंदा धर्मराज 
पाटील रविंद्र चुडामण 
राठोड मच्छिद्र जगन्नाथ 


करजगाव , पो . तळेगाव , ता . चाळीसगाव जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
जामदा, तालुका चाळीसगाव 

जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
ढोमणे, पो . तरवाडे, ता . चाळीसगाव जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
मु . पो . बहाळ, ता. चाळीसगाव 

जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
काकळणे, पो . तळोदे, ता . चाळीसगाव जनरल ( सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
मुंदखेडे खु ., पो. पातोंडा, ता . चाळीसगाव जनरल (सर्वसाधारण) सोसायटी मतदारसंघ 
दहिवद , ता . चाळीसगाव 

जनरल ( सर्वसाधारण ) सोसायटी मतदारसंघ 
कळमडू, ता . चाळीसगाव 

( महिला राखीव) सोसायटी मतदारसंघ 
रहिपुरी, ता . चाळीसगाव 

( महिला राखीव) सोसायटी मतदारसंघ 
घाटरोड, रामवाडी , चाळीसगाव ( इतर मागासवर्ग ) सोसायटी मतदारसंघ 
वलठाणा तांडा, पो . पाटणा, ता . चाळीसगाव । ( विमुक्त भटक्या जाती - जमाती) 

सोसायटी मतदारसंघ 
चिंचखेडे, पो . देवळी, ता . चाळीसगाव जनरल ( सर्वसाधारण) ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
आडगाव, पो . देवळी, ता . चाळीसगाव जनरल ( सर्वसाधारण) ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
पिंपळवाड निकुंभ , पो . माळशेवगे , ( अनु. जाती- जमाती) ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
ता . चाळीसगाव . 
सायगाव, ता . चाळीसगाव 

( आर्थिक दुर्बल घटक ) ग्रामपंचायत मतदारसंघ 
गणेश भुवन , नागदरोड, चाळीसगाव व्यापारी मतदारसंघ 
देशमुख गल्ली, टाऊन हॉलजवळ , व्यापारी मतदारसंघ 
चाळीसगाव . 
घाटरोड, रामवाडी , चाळीसगाव 

हमाल / मापाडी मतदारसंघ 

संजय राऊत, 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


पाटील कल्याणराव यशवंत 
पाटील प्रकाश भिका 
जगताप शिरीषकुमार ओंकार 


काळे धर्मा खंडू 
वाणी जितेंद्र आनंदा 
देशमुख प्रदीप रामराव 


१८ 


चव्हाण रावसाहेब रतन 


जळगाव , १० सप्टेंबर २०१५ . 


१४ 


मुख्यअभियंता,जलसंपदाविभागयांजकडून क्रमांकउमप्र/तां.२.१./सिं/४२४५/२०१५.-महाराष्ट्रलोकसेवाहक्कअध्यादेश,२०१५(सन२०१५चामहाराष्ट्रअध्यादेशक्रमांक५)अन्वयेप्राप्तअधिकारानुसारमी,मुख्यअभियंता,जलसंपदाविभाग, नाशिक,जिल्हानाशिकयाद्वारेउक्तअध्यादेशप्रयोजनार्थमुख्यअभियंताकार्यालयाच्याअधिनस्तजलसंपदाविभागामार्फतनागरिकांनापुरविण्यातयेतअसलेल्यालोकसेवा,आवश्यककागदपत्रे,फी,नियत कालमर्यादा,पदनिर्देशितअधिकारी,प्रथमवद्वितीयअपिलीयअधिकारीयाबाबीखालीलपरिशिष्टामध्येनमूदकेल्याप्रमाणेअधिसूचितकरीतआहे. 

महाराष्ट्रलोकसेवाहक्कअध्यादेश,२०१५ (कलम३अन्वयेप्रादेशिककार्यालयांनीजाहीरकरावयाच्यालोकसेवेचातपशील) 

परिशिष्ट अ.सेवाक्रमांकविषय 

सेवामागणीसाठीआवश्यकसेवाउपलब्धतेसाठीसेवापुरविण्याचापदनिर्देशित प्रथमअपिलीयद्वितीयअपिलीय कागदपत्रे 

आकारण्यातकालावधीअधिकारी अधिकारीअधिकारी येणारेशुल्क 


माक 


सेवाक्रमांक१ 


विहितनमुन्यातीलअर्ज 


निःशुल्क 


पाणीवापरसंस्थेसदेय पाणीहक्कमंजुरीदेणे. 


संबंधितशाखा अधिकारी 


संबंधित उपअभियंता 


संबंधितकार्यकारी अभियंता 


१५दिवस (हंगामसुरू झाल्यानंतर) १५दिवस 


२ 


सेवाक्रमांक२ 


नि 
: 
शुल्क 


३ 


सेवाक्रमांक३ 


नि:शुल्क 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४ - ३० , २०१५ / आश्विन २ - ८, शके १९३७ 


१५दिवस 


४ 


सेवाक्रमांक४ 


निःशुल्क 


१५दिवस 


संबंधित 
शाखा अधिकारी संबंधितशाखा अधिकारी संबंधित 
शाखा अधिकारी 
संबंधितकार्यकारी अभियंता संबंधितकार्यकारी अभियंता 


संबंधितसंबंधितकार्यकारी उपअभियंता अभियंता संबंधितसंबंधितकार्यकारी उपअभियंताअभियंता संबंधितसंबंधितकार्यकारी उपअभियंताअभियंता 
संबंधित 
अधीक्षक 
संबंधित 
मुख्य अभियंताअभियंता संबंधितअधीक्षकसंबंधितमुख्य अभियंताअभियंता 


५ 


पाणीवापरसंस्थेसपाणीपट्टीविहितनमुन्यातीलअर्ज थकबाकीदाखलादेणे. बिगरसिंचनपाणीपट्टीविहितनमुन्यातीलअर्ज थकबाकीदाखलादेणे. पाणीपट्टीदेयकतक्रारविहितनमुन्यातीलअर्ज निवारणकरणे. लाभक्षेत्राचादाखलाविहितनमुन्यातीलअर्ज, देणे. 

७/१२चाउतारा. ग्रामपंचायत,जिल्हाविहितनमुन्यातीलअर्ज, परिषद,नगरपालिका,योजनेचानकाशा,संरेखा, नगरपरिषद,नगरपंचायत,७/१२चाउतारा,प्रमाणित कटकमंडळे 

अभियंत्याचा 
अश्वशक्ती 
याबाबतचा (CantonmentBoard)तांत्रिकअहवाल,सांडपाणी यांनाघरगुती 

प्रक्रिया 
यंत्रणा 
आराखडा 
व पाणीवापरपरवानादेणे.नकाशा(STP),सांडपाणी 

प्रक्रियायंत्रणाउभारण्याचेहमीपत्र. 


सेवाक्रमांक५ 


नि 
: 
शुल्क 


१महिना 


६ 


सेवाक्रमांक६ 


नि:शुल्क 


३महिने 


परिशिष्ट 
– 
चालू 


६ 


१ ७ 


२ सेवाक्रमांक७ 


६महिने 


७ संबंधितकार्यकारी अभियंता 


संबंधितअधीक्षकसंबंधितमुख्य अभियंता 

अभियंता 


महानगरपालिका, खाजगीविकासक, विशेषनगरविकास प्रकल्पयांनाघरगुती/ औद्योगिकपाणीवापर परवानादेणे. 


८ 


सेवाक्रमांक८ 


६महिने 


संबंधितकार्यकारी अभियंता 


संबंधितअधीक्षकसंबंधितमुख्य अभियंताअभियंता 


औद्योगिक प्रयोजनासाठी पाणीवापर परवानादेणे. 


विहितनमुन्यातीलअर्ज,म.जि.प्रा.नि:शुल्क प्रमाणितलोकसंख्यापरिगणनाव पाणीवापर,योजनेचानकाशा,संरेखा, ७/१२चाउतारा,हमीपत्र,प्रमाणित अभियंत्याचाअश्वशक्तीयाबाबतचा तांत्रिकअहवाल,सांडपाणीप्रक्रियायंत्रणा आराखडावनकाशा(STP),सांडपाणी प्रक्रियायंत्रणाउभारण्याचेहमीपत्र,विशेष नगरविकासप्रकल्पासाठीस्थानिक 
स्वराज्य 
संस्थेचे 
ना 
- 
हरकत 
प्रमाणपत्र 
. विहितनमुन्यातीलअर्ज,संस्था 

नि 
: 
शुल्क नोंदणीप्रमाणपत्र,योजनेचानकाशा, संरेखा,७/१२चाउतारा,उद्योग सुरूकरण्याचेप्रमाणपत्र,महाराष्ट्र प्रदूषणमंडळाचेकन्सेन्टटू एस्टाब्लिश/पर्यावरणप्रमाणपत्र, हमीपत्र,प्रमाणितअभियंत्याचा 
अश्वशक्ती 
याबाबतचा 
तांत्रिक 
अहवाल, सांडपाणी 
प्रक्रिया 
यंत्रणाआराखडा वनकाशा(STP),सांडपाणीप्रक्रिया यंत्रणाउभारण्याचेहमीपत्र,स्थानिक स्वराज्यसंस्थेचेना-हरकतप्रमाणपत्र. विहितनमुन्यातीलअर्ज,७/१२चानि:शुल्क उतारा,प्रस्तावितजागावनदी/ जलाशयदर्शविणारागावनकाशा. विहितनमुन्यातीलअर्ज,७/१२चाउतारा,नि:शुल्क ८-अचाउतारा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४ - ३०, २०१५ / आश्विन २ - ८ , शके १९३७ 


९ 


सेवाक्रमांक९ 


१महिना 


नदीवजलाशयापासून अंतराचादाखलादेणे. 


संबंधितकार्यकारी अभियंता 


संबंधितअधीक्षकसंबंधितमुख्य अभियंताअभियंता 


१० 


सेवाक्रमांक१० 


उपसासिंचन परवानगीदेणे. 


२महिने 


संबंधितकार्यकारी अभियंता 


संबंधितअधीक्षकसंबंधितमुख्य अभियंता अभियंता 


ह.मे.शिंदे, मुख्यअभियंता,जलसंपदाविभाग, 

उत्तरमहाराष्ट्रप्रदेश,नाशिक. 


नाशिक,८सप्टेंबर२०१५. 


१५ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४ - ३० , २०१५ / आश्विन २ - ८, शके १९३७ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. प्र. के. राऊत यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवणेत येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

__ आदेश 
क्रमांक बी -२/ १२९९ / सन २०१५. - श्री . एस. जी . गिरधारी , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार यांना दिनांक २० जुलै 
२०१५ ते दिनांक २४ जुलै २०१५ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक १८ जुलै २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 
२७ जुलै २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक १८ जुलै २०१५ 
रमजान ईद , दिनांक १९ जुलै २०१५ रविवार आणि दिनांक २५ जुलै 
२०१५ व २६ जुलै २०१५ चौथा शनिवार व रविवार या सुट्ट्यांसह ) 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री. एस . जी. गिरधारी, जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार स्वाक्षांकित यांच्याकडे ठेवण्यात आला आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. जी . गिरधारी , जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र न्यायाधीश,नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
सहायक सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 
नंदुरबार , २० जुलै २०१५. 


___ श्री . प्र . के . राऊत, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एम. बी . सोनटक्के , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शहादा यांनी 
सांभाळला होता . 


श्री . प्र . के . राऊत, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकिय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र. के. राऊत, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

नितीन आर. बोरकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


क्रमांक बी - २/ १३०४/ सन २०१५. - श्री . प्र. के . राऊत , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांना 
दिनांक १६ जुलै २०१५ व १७ जुलै २०१५ अशी एकूण २ दिवसांची 
परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


नंदुरबार , २० जुलै २०१५. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 

PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


